दिनांक ६ जून, २०२३ रोजी मुंबई येथील सावित्रीदेवी 
फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेल्या दुर्दैवी 
घटनेची प्रशासकीय चौकशी करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : चौकशी-२०२३/प्र.क्र.९२/मशि-१, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ जून, २०२३ 


वाचा : शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : चौकशी-२०२२/प्र.क्र.९२/मशि-१, 
दिनांक : ७ जून, २०२३. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, मुंबई येथील सावित्रीदेवी फुले वसतिगृहामध्ये दिनांक ६ जून, २०२३ 
रोजी घडलेल्या घटनेचे गांभीर्य विचारात घेऊन, त्याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी डॉ. निपुण 
विनायक (भा.प्र.से), राज्य प्रकल्प संचाळक (SM), मुंबई यांची एक सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली 
आहे. त्यात सुधारणा करुन सदर समिती द्विसदस्यीय करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार 
आता सदर समितीचे डॉ. निपुण विनायक (भा.प्र.से), राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान, मुंबई व प्रा. उज्वला चक्रदेव, कुलगुरु, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
हे सदस्य राहतील. 
२. उर्वरित सूचना संदर्भाधीन शासन निर्णयाप्रमाणे राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०८१७३२१७५२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


igitally signed by PRATAP PANDURANG LUBAL 
cl GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 
DUCATION DEPARTMENT, 
38fc6cc4f7cf07ca60db7 abc cfac99c84ab 1bSbf 
‘ode=400032, st=Maharashtra, 


PRATAP 
PANDURANG LUBAL <2" 


FSBDD1F182B4163D880AC9 
”ATAP PANDURANG LUBAL 


(प्रताप पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
(१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
(२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(४) मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
(4) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण, मंत्रालय, मुंबई. 
(६) डॉ. निपुण विनायक (भा.प्र.से.), राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा 
अभियान, मुंबई 
(७ प्रा. उज्वला चक्रदेव, कुलगुरु, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई 
(८) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
(९) विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई. 
(१०) निवड नस्ती, मशि-१. 


